मुंबई विश्वस्त कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत 
रुग्णालयांची तपासणी करण्यासाठी गठीत 
करण्यात आलेल्या तपासणी समिती मधील 
अशासकीय सदस्यांची नेमणूक रद्द 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०/प्र.क्र.०४/आरोग्य-६ 
गो.ते. रुग्णालय आवार, Io वा मजला, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई -०१ 
दिनांक: १४ डिसेंबर, २०२० 


वाचा :- 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय, क्र.धसंरू-२०१२/प्र.क्र.३८९/आरोग्य-६, दिनांक १९ 
नोव्हेंबर, २०१२. 
) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन पुरक पत्र, क्र. धसंरू-२०१२/प्र.क्र.३८९/आरोग्य-६, दिनांक २० 
जुले, २०१५. 
३) मा. मुख्य सचिव, कार्यालयाची दिनांक ०३.०१.२०२० व दिनांक 94.09.2020 ची टिप्पण्णी. 
प्रस्तावना :- 


संदर्भाधीन क्रमांक १ शासन निर्णयान्वये मुंबई विश्वस्त कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत संस्थांच्या 
रुग्णालयांनी गरीब व आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत रुग्णांना उपचार उपलब्ध करून देण्यासाठीच्या योजनेंतर्गत 
सदर रुग्णांना दिलेल्या उपचाराची गुणवत्ता, दर्जा व आजारप्रमाणे अपेक्षित चाचण्या व उपचार झाले 
असल्याची तपासणी करण्यासाठी सह धर्मादाय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाळी तपासणी समिती गठीत 
करण्यात आली आहे. सदर समितीवर संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन पुरक पत्रानुसार नियुक्‍त करण्यात 
आलेल्या अशासकीय सदस्यांची नियुक्‍ती रद्द करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती 
शासन निर्णय:- 


संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील शासन पुरक पत्रानुसार तपासणी समितीवरील अशासकीय सदस्य 
श्री. ओमप्रकाश ]ोट्ये यांची नियुक्‍ती या शासन निर्णयान्वये रद्द करण्यात येत आहे. 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२०१२१४१६१६००७११७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Subhash a 11000 a 


Code=400032, st=Mah hi 
2.5.4.20=b1f74930407346db2703eca69fb25a73: 


N | V r 1 t | G a d g e 3ba8647d94e4c83579e877¢ 


ite: 2020.12.15 17:31:53 +05'30' 


(सु.नि.गाडगे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांक्र:संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.०४/आरोग्य-६,दिनांक १४ डिसेंबर,२०२० 


मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री (सा.आ. व कु.क.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री (सा.आ. व कु.क.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. राज्यमंत्री (विधी व न्याय) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

प्रधान सचिव, विधी व न्याय, मंत्रालय, मुंबई. 

धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई. 

आयुक्‍त, महानगरपालिका(सवी). 

आयुक्त, विक्रीकर, माझगाव, मुंबई. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, वरळी, मुंबई. 
सह धर्मादाय आयुक्‍त. 

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्ष, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती. 


